विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालयांकरीता राज्य योजनांतर्गत 
अनुदानातून Advanced Digital Physiology Lab 
Setup ही यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१८२/प्रश्ञा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०३ जुले, २०२४ 
वाचा: १) झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 
3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/१२५/ 
२०२४-पीआरओसी१, दिनांक १४.०२.२०२४ 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर- 
२२०११/१२५/२०२४-पीआरओसी१, दिनांक १६.०५.२०२४ 
शासन निर्णय : 


विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकरीता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 
परिषदेच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार फिजीओलॉजी विभागात 
Advanced Digital Physiology Lab Setup ही यंत्रसामुग्री टर्न की खरेदी करण्यासाठी रुपये 
२४४,१५,११,४५०/- (रुपये दोनशे चव्वेचाळीस कोटी, पंधरा लक्ष, अकरा हजार, ARs पन्नास 
फक्त) (सर्व करांसहीत) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
पुढील अटींच्या अधीन राहून नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव नग | प्रती नग किंमत | अंदाजित किंमत 
संख्या । (सर्व करांसहीत) । (सर्व करांसहीत) 
pa Te शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, i ११,६२,६२,४५० | 99,§2,§2,840 
मुंबई 
2  । शासकीय dap महाविद्यालय, Cl ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
बुलढाणा 
3 । पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शरि ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
बारामती 

४ | श्री.माऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय | १ | ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 


शासन निर्णय क्रमांकःयंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१८२/प्रश्ा-१ 


अ.क्र संस्थेचे नाव नग | प्रती नग किमत | अंदाजित किंमत 
संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 

महाविद्यालय, धुळे 

५ jae dane महाविद्यालय, वि ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
गडचिरोली 

६ । शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय, he ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
सिंधुदुर्ग 

७ । शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ot ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
जालना 

८ | विलासराव देशमुख शासकोय वैद्यकोय ae 99, 82,62, 840 | 99,62,62,840 
महाविद्यालय, लातूर 

९ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,मिरज Peers 99, 82,682,840 | ११,६२,६२,४५० 

णि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ba ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
नंदूरबार 

ae शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय, शि ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
रत्नागिरी 

१२ । शासकोय वैद्यकौोय महाविद्यालय, शं ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
परभणी 

१३ । शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय, be ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
सातारा 

१४ । श्री.वसंतराव नाईक झासकीय वैद्यकीय किं ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
महाविद्यालय, यवतमाळ 

१५ | स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकोय णि ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
महाविद्यालय, अंबाजोगाई 

१६ | बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शि ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
पुणे 

१७ । डा.वेश्ंपायन स्मृती शासकोय वेद्यकोय aa ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
महाविद्यालय, सोलापूर 

१८ । शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय, a ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
जळगाव 

१९ | झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,चंद्रपूर |. १. | ११,६२,६२,४५० | _११,६२,६२,४५० 

२० | डा.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 4 ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 
महाविद्यालय, नांदेड 

२१ । शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय, णं ११,६२,६२,४५० | ११,६२,६२,४५० 


छत्रपती संभाजीनगर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१८२/प्रशा-१ 


संस्थेचे नाव नग | प्रती नग किंमत | अंदाजित किंमत 
संख्या | (सर्व करांसहीत) | (सर्व करांसहीत) 


एकूण २१ २४४,१५,११,४५० 


सदर प्रशासकीय मान्यता २०२४-२५ या वार्षिक वर्षात संबंधित संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत 
मंजूर व उपलब्ध निधीतून करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक arm निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीसाठी कोणत्याही नवीन पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवऱ्यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालीळल 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकःयंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१८२/प्रशा-१ 


१०) सदर यंत्रसामग्री टर्न की तत्वावर खरेदी करावयाची असल्याने या विभागाचा शासन 
निर्णय क्र.आयएचएन-२०१९/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दिनांक : ०७ मार्च, २०१९ मधील 
कार्यपध्दती राबवून यंत्रखरेदी करण्यात यावी. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.-एस- ०४ राज्य योजना 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा 
(००) (३७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप 
विभाग-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०३१०५०३४०८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR द, 


JAYA क 
SHETTY | Bese 
(सुधीर जया श]ोट्टी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई, 
४. अधिष्ठाता,ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा 
६. अधिष्ठाता, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 
७. अधिष्ठाता, श्री.माऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःयंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१८२/प्रश्ञा-१ 


८. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गडचिरोली 

९. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग 

१०.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जालना 

११.अधिष्ठाता, विळासराव देशामुखशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर 

१२.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज 

१३.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदूरबार 

१४.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी 

१५.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी 

१६.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा 

१७.अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालळय,यवतमाळ 

१८. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई 

१९.अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 

२०.अधिष्ठाता, डॉ.वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर 

२१.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव 

२२.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर 

२३.अधिष्ठाता, डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,नांदेड 

२४.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 

२५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा/पुणे/धुळे/गडचिरोली/सिंधुदुर्ग/ जालना/ लातूर/ 
सांगळी/नंदूरबार/रत्नागिरी/परभणी/सातारा/यवतमाळ/बीड/सोलापूर/जळगाव/'चंद्रपूर/ 
नांदेड/छत्रपती संभाजीनगर 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२७.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

२८. निवडनस्ती (प्रशा-१. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


